क्रेमांक- जीओआर-०१०७/प्र.क्र.३७/पोल-१ 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - yoo ०३२ 
दिनांक : २४ जुलै, २००७. 


विषय :- रोख रकमेची बक्षिसे जाहिर करण्याबाबत. 


संदर्भ :- पोलीस महासंचालक यांचे पत्र क्र. पोमस/३१/७१/बक्षिस/८३/ 
२००६, दिनांक १२.१.२००७. 

ज्ञापन :- मुंबई पोलीस नियम खंड-१, सन १९५९ मधील नियम ३०० अन्वये व शासन 
निर्णय गृह विभाग क्रमांक जीओआर-०६९४/सीआर-२४/पौल-१०, दिनांक १३.१२.१९९९ अन्वये 
अपर मुख्य सचिव, qe विभाग यांना प्रदान केलेल्या अधिकारास अनुसरुन दिनांक २५.७.२००५ 
रोजी मौजा एटाकोटा झरणजंगल परिसरात झालेल्या नक्षलविरोधी चकमकीत विशेष अभियान 
, पथक, गडचिरोली या पथकाने २० ते २५ बंदुकधारी नक्षलवाद्यांशी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न 
करता मुकाबला करताना नक्षलवाद्यांवर प्रभावी गोळीबार करुन नक्षलवाद्यांकडील शस्त्रास्त्रे, 
दारुगोळा व इतर साहित्य जप्त केले. याबाबत सिरोंचा पोलीस ठाणे येथे गुन्हा क्र.२४/२००५ 
कलम ३०७, १४३, १४७, We, १४९, Wo (ब) भा.द.वि. ३/५ Wes. ३3, ६ 
भा.स्फो.का.अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला. या त्यांच्या प्रभावी कामगिरीबाबत या पथकातील 
खालील पोलीस अंमलदार यांना त्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल त्यांचे नावासमोर 
दर्शविल्याप्रमाणे बक्षिस मंजूर करण्यात येत आहे. 


अक पदावक्कलक्रनाक [ae 
'ना.पोलीस शिपाई/१३३१ | श्री. मोतीराम मडावी 
शिपाई/१७६९ 


__| श्री. लिंगय्या सूरमवार 
श्री. समय्या मिसरी 


१0 बा 


१७ ;। पोजीरा Romane हेमंत eee ae 00 000) BR, 040/ 
ag | क aie ee पोलीस हवालदार | की. राजू तेलामी रु २,७५०/ 


| 
| 
| 
| 


| 

| 

| reer ae see 

। १९. 1 चालक णोेलीस श्री. रभेश बेसरा रु.२,७५०/- 
i i | 

। 

! 


Laima] Saco 


र. प्रमाणित करण्यात येते की, सदर बक्षिसांची रक्‍कम वर दिलेल्या नियमानुसार 
जास्त होत. नाही व मुंबई पोलीस नियमावली १९५९ खंड-१ मधील नियम ३०० (पोटभाग-१) 
आणि पोटनियम (अ) मधील तरतुदीनुसार मंजूर केलेली आहे. या प्रस्तावास अपर मुख्य सचिव, 
ye यांभी मान्यता दिलेली आहे. 

a. उपरोक्त खर्च हा "२०५५ - पोलीस १०१ गुन्हे अन्वेषण व दक्षता, १०५ (एक) 
गुन्हा अन्वेषण विभाग, बृहन्मुंबई बक्षिस" या लेखा शिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Qaim 
( कैलास वि.बिलोणीकर ) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट शासन. 


प्रति, 
महालेर्दापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेगता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
अपर पोलीस महासंचालक, नक्षलवाद विरोधी अभियान, नागपूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली. 
वित्त विभाग (विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 
अवर सचिव, बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नागपूर परिक्षेत्र, नागपूर 
पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली, 
निवड नरती, पोल-१ 


फसगत Recah हार 77 17 एज 


